मागणी क्रमांक आर-१, लेखाशिर्ष 
"२२१०३०६५" अंतर्गत अनुशोषांर्गत प्राथमिक 
आरोग्य केंद्र व उपकेंद्रे बांधकामासाठी सन 
२०१९-२० या आर्थिक वर्षासाठी निधी मंजुर 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांकः संकीर्ण २०१९/प्र.क्र.२५१/आरोग्य ३ 
१० वा मजला, संकुल इमारत, 
जी.टी. रुग्णालय आवार, मुंबई - ४०० ००१. 
दिनांक : १६ मार्च, २०२०. 


वाचा : 
१) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांकः अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.४४/अर्थ-३, दिनांक 
०१.०४.२०१९. 
२) सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.२५१/आरोग्य-३, 
दिनांक ३० ऑगस्ट, २०१९. 
३) आरोग्य सेवा संचालनालय, पत्र क्रमांकः संआसे/कक्ष-७अ/टे-५/प्रादेशिक अनुऱेष/२०१९- 
२०/५६२/२०, दिनांक ०१.०२.२०२०. 


प्रस्तावना : 
राज्यातील प्रादेशिक अनुशेष दूर करण्यासाठी सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षासाठी मंजुर 


असलेला रु. ५०२४.०० लक्ष निधीपैकी ६० टक्केच्या मर्यादेत रु.२७५४.५१ कोटी इतका निधी उपरोक्त 


संदर्भ क्र. २ अन्वये वितरीत करण्यात आला आहे. वित्त विभागाच्या मंजुरीनुसार उर्वरीत रु.२२६९.४९ 


लक्ष निधी मंजुर करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्याबाबत पुढील प्रमाणे निर्णय घेण्यात 
आला आहे. 


शासन निर्णय : 


उपरोक्त संदर्भाधीन अनुक्रमांक-१ सदर्भ क्र. १ येथील शासन परिपत्रकान्वये "महाराष्ट्र 
विनियोजन विधेयक, २०१९" (महाराष्ट्र विनियोजन (लेखानुदान) अधिनियम, २०१९ यांच्या अनुसूचीच्या 
स्तंभ ४ मध्ये विनिर्दिष्ट करण्यात आलेल्या रकमांसह) यास महाराष्ट्र विधानमंडळाने मंजूरी दिली 
असून, महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांनी त्यास अधिसंमती दिलेली आहे आणि ते २०१९ चा महाराष्ट्र 
अधिनियम क्रमांक ०८ म्हणून महाराष्ट्र राजपत्र असाधारण भाग-४, दिनांक ०४.०७.२०१९ अन्वये 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०१९/प्र.क्र.२५१/आरोग्य ३ 


प्रसिध्द करण्यात आला आहे. त्यास अनुसरुन सन २०१९-२० च्या आर्थिक वर्षामध्ये मंजुर करण्यात 
आलेल्या रु.५०२४.०० पैकी उर्वरीत रु.२२६५.८० लक्ष (अक्षरी रुपये बावीस कोटी पहाशाष्ट लक्ष अंशी 
हजार फक्त) निधी प्राथमिक आरोग्य केंद्र व उपकेंद्र मुख्य इमारत व निवासस्थान बांधकाम, फर्निचर, 
पाणी पुरवठा, विदयुतीकरण, संरक्षण भिंत बांधकाम प्रलंबीत देयके व दुरुस्ती इत्यादी कामासाठी 
सोबत जोडण्यात आलेल्या WS “a TUR खालील अटीच्या अधिन राहून वितरीत करण्यात येत 
आहे. 

अटीव शर्ती :- 

१) कामासाठी निविदा मागविण्याआधी सदर कामास संबंधित विभागातील सक्षम अधिकाऱ्यांची 
तांत्रिक मंजुरी घेणे आवश्‍यक राहील. 

२) कामाची निविदा काढतांना प्रत्येक कामाची स्वतंत्रपणे निविदा काढण्यात यावी. 

३) कामासाठीच्या जागेची उपलब्धता, योग्यता व जागा पुरेशी आहे किंवा नाही याबाबतची 
खात्री संबंधित आरोग्य संस्था प्रमुखांनी करावी. 

४) कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद यांनी प्रत्यक्ष आरोग्य संस्थांची पाहणी करुन त्यानुसार 
सविस्तर अंदाजपत्रक व आराखडे तयार करुन काम करण्यात यावे. 

५) प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन foe क्र.इएनव्ही- 
२०१३/प्र.क्र.१७७/तां.क.१ दि. १० जानेवारी,२०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या 
मार्गदर्शक तत्वांनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 

६) उपरोक्त कामे सदर रक्कमेत पूर्ण होतील यांची दक्षता घ्यावी. 


३. सदर प्रस्तावावरील खर्च मागणी क्रमांक- आर-१, मुख्यलेखाशिर्ष "२२१०- वैद्यकीय सेवा 


व सार्वजनिक आरोग्य, ०६- सार्वजनिक आरोग्य, ८००- इतर खर्च, प्रादेशिक असमतोल दूर 


करण्याकरीता योजना- स्थानिक क्षेत्रातील योजना (राज्य योजना), (०१)(०७) महाराष्ट्र जिल्हा परिषद 


व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ याच्या कळम १८७ अन्वये योजनांतर्गत योजनांकरिता अनुदान 


(२२१० ३०६५), ३१ सहायक अनुदान (वेतनेतर)" याखाळील सन २०१९-२० करिता उपलब्ध असलेल्या 


निधीमधून खर्ची टाकण्यात यावे. 


४. सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अखत्यारितील सर्व नियंत्रक अधिकाऱ्यांना असे 


कळविण्यात येते की, सोबत जोडलेल्या विवरणपत्र “अ” मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे रुपये २२६५.८० लक्ष 


(अक्षरी रुपये बावीस कोटी पहादशष्ट लक्ष अंशी हजार फक्त) इतक्या निधीचे कामनिहाय वाटप करण्यात 


यावे व अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात आलेळा सदर निधी उपलब्ध करुन 


दिल्यानुसारच खर्च करण्यात यावा. या व्यातिरिकक्‍त दुसऱ्या कामावर सदर निधी खर्च करावयाचा 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०१९/प्र.क्र.२५१/आरोग्य ३ 


झाल्यास त्यास शासनाची परवानगी घेण्यात यावी. तसेच मंजुर करण्यात आलेल्या निधी पेक्षा अधिक 
निधी खर्च होणार नाही याची दक्षता घेण्यात यावी. 


५. सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक, क्रमांकः अर्थसं -२०१८/प्र.क्र. 


६९/अर्थ-३, दिनांक ०२ एप्रिल, २०१८ मान्यतेस अनुसरुन व वित्त विभाग अनौचारीक संदर्भ 


क्र.५०/२०२०/व्यय१३ दि.२८.०१.२०२० अन्वये निर्गमीत करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००३१२१६५२००३७१७ असा आहे. हा आदेडा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Roshani Dinesh Kadam 
Patil 

DN: CN = Roshani Dinesh Kadam Patil, C = 
IN, S = Maharashtra, O = Government Of 
Maharashtra, OU = Public Health Department 
Date: 2020.03.18 12:58:07 +05'30' 


(रो.दि. कदम पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
महालेखापाल, महाराष्ट्र १/ २ (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखापरीक्षा), मुंबई/ नागपूर. 
संचाळक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 
सह संचालक, रुग्णालये (जिल्हास्तर), आरोग्य सेवा, मुंबई. 
सर्व उप संचालक, आरोग्य सेवा मंडळे. 
५. जिल्हा कोषागार अधिकारी. (परभणी/नांदेड/सातारा/कोल्हापूर/हिंगोळी 
जालना/अहमदनगर/पुणे/भंडारा) 
६. जिल्हा आरोग्य अधिकारी . (परभणी/नांदेड/सातारा/कोल्हापूर/हिंगोली 
जालना/अहमदनगर/पुणे/भंडारा) 
७. नियंत्रक, लेखा व लेखापरीक्षा, आरोग्य सेवा संचालनालय, पुणे. 
८. वित्त विभाग (अर्थसं 3), मंत्रालय, मुंबई. 
९. सार्वजनिक आरोग्य विभाग (कार्यासन- अर्थसंकल्प/ आरोग्य ३-अ, आरोग्य ४), मंत्रालय, मुंबई. 
१०.निवडनस्ती (आरोग्य ३). 


०८ “७ AD -5 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


प्रपत्र "अ" 


संस्थेचे मंजुर निधी 
जिल्हा संस्थेचे नाव 3 

(रु.लाखात) 
i | परभणी प्रा.आ.केंद्र बनवस, ता. पालम 
परभणी प्रा.आ.केंद्र भोगांव, ता. जितूर ५२.०० 
सातारा प्रा.आ.केद्र मस्करवाडी ता. कराड 
सातारा प्रा.आ.केंद्र,येंळगाव ता. कराड 
सातारा प्रा.आ.केद्र, RANA ता. कराड 
सातारा प्रा.आ.केंद्र, वडूथ ता. सातारा 
सातारा प्रा.आ.केंद्र, माहुली ता. सातारा 


सातारा प्रा.आ.केंद्र, अंगापूर वंदन ता.सातारा 


हड 


ग 


प्रा.आ. केद्र, गोंडपिंपरी ता. साकोली 
२५ भंडारा प्रा.आ. केंद्र,सावरला ता. पवणी 
या लयी ण्या 


२३४. 


